पुरकपत्रः- 
पोलीस दल आधुनिकीकरण योजनेतर्गत राज्य पोलीस दलात 
संगणकीकरणाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शौध्रतेने रावविण्याकरिता 
उच्चाधिकार समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र.पौएलएफ ०७०३/प्र.क्र.५५/पोल-४, 
मंत्रालय,मुंबई-३२,  दिनांकः १८. जून, २००४. 


बाचा:- गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएलएफ ०७०३/प्र.क्र.५५/पोल-४,दि.११.८.०३. 


Wee: , पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या योजनेंतर्गत राज्य पोलीस दलात संगणकीकरणाचा महत्याकांकी 
प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. सदर कार्यक्रमाच्या अंमलग्जाबणीकरिता say गृह बिभाग शासन निर्णय क्र.पौएलेएफ 
०७०३/प्र.क्र.५५/पोल-४, दिनांक ११.८.२००३ अन्वये अपर मुख्य सचिब(गृह ) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती 
गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीच्या कार्यकक्षेत कारागृह विभागाच्या संगणकीकरण कार्यक्रमाचा अंतर्भाव 
करण्यात येत आहे. तसेच खालील नमूद दोन अधिकाऱ्यांना उच्चाधिकार समितीमध्ये सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात येत 


Ab आहे. मका 
न १) प्रधान सचिव (तुरुंग ),गृह विभाग,मंत्रालय, 


२) कारागृह महानिरोक्षक,महारष्ट्र राज्य,पुणे. 

महारष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब aa. 

data’ ह तश 
(रा.बा. ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
अ.मु.स.(गृह),गृह बिभाग,मंत्रालय मुंबई. 
WO सखिव (निशेष),गृह निभाग,मंत्रालय,मुंबई- 
é पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

पोलीस आयुक्‍्त,बरूहन्मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक (नि. ब स./प्रशासन ),महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, मुंबई. 
कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. > 


। 7 महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा घ अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र ,मुंबई /नागपूर 
Q | प्रधान सचिव (वित्त )वित्त विभाग,मंत्रालयामुंबई, = 
\e E प्रधान सचिव (उदयोग) उदयोग,उर्जा ब कामगार निभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
Se सचिष(तुरुंग ),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई- 
सचिव, (माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक,माहिती तंत्रज्ञान,मंत्रालय,मुंबई. १ 
डॉ.डी.बो.पाठक, आय.आय.टी.पबई,(संगणक क्षेत्रातील तज्ञ),मुंबई. . 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
निवड नस्ती/पोल-४. ख 


i 


१८३२) D:\SHUBHANGI\GR\I30 2004/06/24 17:16:45 Page t of I 


